मराठवाडा प्रदेशास इतर नदी खो-यातील पाणी 
वळविण्याकरीता प्रस्तावित नदी वळण योजनांचा 
अहवाल तयार करणेकरीता स्थापन केलेल्या 
अभ्यासगटास मुदतवाढ देणेबाबत .... 


महाराष्ट्र शासन 
जलसंपदा विभाग 
शासन निर्णय क्र. मजनिप्रा- २०१८/३१९/(प्र.क्र.७५/२०१८)/जसं(आस्था) 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय,मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक :-१२ ऑक्टोंबर, २०१८ 


वाचा:- 9) शा.नि. क्र. मजनिप्रा-२०१८/३१९/(प्र.क्र.9५/२०१८)/जसं(आस्था), दि.१३/८/२०१८. 

२) सदस्य सचिव तथा अधीक्षक अभियंता(उसिंयो), मध्यवर्ती संकल्पचित्र संघटना, नाशिक, 

चे क्र. जा. क्र. मसंसं/उसिंयो/२०१/८५६/२०१८ चे दि. ७/९/२०१८ रोजीचे पत्र. 

प्रस्तावना :- 

मराठवाडा किंवा इतर तुटीच्या खो-यात विपुलतेच्या खो-यातून पाणी वळविण्यासाठी प्रवाही वळण 
योजना तसेच उपसा वळण योजनांचे (नदी जोड प्रकल्प) नियोजन करण्यात येत आहे. सदर योजना निधी 
उपलब्धतेनुसार टप्प्या टप्प्याने घेण्यासाठी सदर योजनांचे प्राधान्यक्रम ठरविणे व प्राधान्यक्रम 
ठरविण्यासाठी सर्वप्रथम या वळण योजनांचे मापदंड निश्चित होणे आवश्‍यक आहे. या कामासाठी कार्यकारी 
संचालक, तापी पाटबंधारे विकास महामंडळ, जळगाव यांच्या अध्यक्षतेखाली व प्रत्येक महामंडळातून 
प्रत्येकी एक मुख्य अभियंता घेऊन दि. १३ ऑगस्ट, २०१८ रोजीच्या संदर्भाधीन शासन निर्णयान्वये 
अभ्यासगट गठित करणेत आला आहे. 

नदीजोड/वळण योजनांचा प्राधान्यक्रम ठरविणेसाठी प्रवाही वळण योजना तसेच उपसा वळण 
योजनांचे मापदंड तयार करणे अशी या अभ्यासगटाची कार्यकक्षा आहे. सदर अभ्यासगटाचा अहवाल हा 
राज्य जल आराखडा याचेश्ी सुसंगत असणे आवश्‍यक आहे. तसेच राज्य जल आराखडा नजीकच्या 
कालावधीमध्ये शासनाकडे मान्यतेस्तव सादर होणार आहे. राज्य जल आराखडा अंतिम झाल्यानंतर 
त्यानुसार नदी जोडप्रकल्पांचा अभ्यास करणे आवश्‍यक असल्याने, अभ्यासगटाचा कार्यकाळ दि. १५ 
सप्टेंबर, २०१८ पर्यंत देण्यात आला आहे. तो अत्यल्प असून अभ्यासगटाच्या अहवालासाठी जास्तीचा 
कालावधी लागणार आहे. संदर्भाधीन क्र. २च्या पत्रांस अनुसरून सदर अभ्यासगटाचा कार्यकाळ वाढविणे 
शासनाच्या विचाराधीन होते. त्यानुसार शासन पुढीलप्रमाणे निर्णय घेत आहे. 
शासन निर्णय: 


मराठवाडा प्रदेशास इतर नदी खो-यातील पाणी वळवण्या करीता प्रस्तावित नदी वळण योजनांचा 


अहवाल तयार करणेकरीता स्थापन करण्यात आलेल्या अभ्यासगटाची कामाची व्याप्ती पाहता सदर 


अहवाल परिणामकारकरित्या तयार करण्यासाठी अभ्यासगटास दि. ३१डिसेंबर, २०१८ पर्यंत मुदतवाढ 


देण्यात येत आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः मजनिप्रा- २०१८/३१९/(प्र.क्र.७५/२०१८)/जसं(आस्था) 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक क्र. २०१८१०१२१३०६३५१९२७ असा आहे. हा sear डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांचे आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by Rajnish Ramkishor Shukla 


. ° 
DN: c=IN, ०6 Of Mah htra, ou=Wé 

Raj Nn | 5 h 7 र = 
st=Maharashtra, 

° 2.5.4.20=d37cbfb080a0bc996a7 10b3c0: 737985dac09 

Ra mM ki S h (0 r S h 1 k| a ००8 42504077०66 ला पवना वित धापा 

Date: 2018.10.12 13:08:41 +05'30' 
(X. XT. शुक्ला) 


अधीक्षक अभियंता व उपसचिव (जसं) महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 
१. मा.राज्यपाल यांचे सचिव, राजभवन, मुंबई. 
२. मा. मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
३. मा.मंत्री, जलसंपदा यांचे स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई . 
४. मा.राज्यमंत्री, जलसंपदा यांचे स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई . 
५. प्रधान सचिव (जसं), जलसंपदा विभाग यांचे स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई . 
६. सचिव (लाक्षेवि), जलसंपदा विभाग,यांचे स्वीय सहायक मंत्रालय, मुंबई. 
७.सचिव (प्रस), जलसंपदा विभाग,यांचे स्वीय सहायक मंत्रालय, मुंबई. 
८. महासंचालक, संकल्पन, प्रशिक्षण, जलविज्ञान, संशोधन व सुरक्षा, मेरी, नाशिक. 
९. कार्यकारी संचालक, महाराष्ट्र कृष्णा खोरे विकास महामंडळ, पुणे. 
१०. कार्यकारी संचालक, कोकण पाटबंधारे विकास महामंडळ, ठाणे. 
११. कार्यकारी संचालक, तापी पाटबंधारे विकास महामंडळ, जळगाव. 
१२. कार्यकारी संचालक, गोदावरी मराठवाडा पाटबंधारे विकास महामंडळ, औरंगाबाद. 
१३. कार्यकारी संचालक, विदर्भ पाटबंधारे विकास महामंडळ, नागपूर. 
१४.सर्व मुख्य अभियंता व सह सचिव, जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
१५. मुख्य अभियंता, जलसंपदा विभाग, नागपूर. 
१६. मुख्य अभियंता, तापी पाटबंधारे विकास महामंडळ,जळगांव. 
१७. मुख्य अभियंता,जलसंपदा विभाग, पुणे. 
१८.मुख्य अभियंता,कोकण प्रदेश,मुंबई. 
१९. मुख्य अभियता, नियोजन व जलविज्ञान, जलविज्ञानभवन, नाशिक-४ 
२०. अधीक्षक अभियंता, मध्यवर्ती संकल्पचित्र संघटना, (उसिंयो) नाशिक. 
२१. सर्व उप सचिव, जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
२२. जसं (आस्था) कार्यासन, संग्रहार्थ. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


